सन 2092-93 या वित्तिय वर्षात कोषागारातून पारीत 
करण्यात आलेल्या रु.३,७९,२०,०००/- मधून व्हिडीओ 
कॉन्फरन्सिंगकरीता आवश्‍यक उपकरणांच्या खरेदीस 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.२०३/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: ९ जानेवारी, २०१५ 
वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
पुनर्विनियोजन/व्हीसी/८५३२/२०१४/पुणे-१, दिनांक ११.८.२०१४. 
) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.५३/तुरुंग-२(६), दिनांक ३१.७.२०१२. 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.५३/तुरुंग-२(६), दिनांक १५.२.२०१३. 
) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.५५/तुरुंग-२, दिनांक १६.३.२०१३. 
) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.९४/तुरुंग-२, दि.२९.०३.२०१४. 


सन २०१२-१३ या वित्तिय वर्षात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग यंत्रणा खरेदी करीता वाचा- २ व ३ येथील 
शासन निर्णयानुसार अनुक्रमे रु. ३,५५,५०,०००/- (रु. तीन कोटी पंच्चावन्न लक्ष पन्नास हजार फक्त) व 
रु.२३,७०,०००/- (अक्षरी रु. तेवीस लक्ष सत्तर हजार फक्त) असे एकूण रु.३,७९,२०,०००/- (रुपये तीन कोटी 
एकोणएऐंशी लक्ष वीस हजार फक्त) इतकी रक्कम खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली होती. तसेच, वरील 
वाचा - ४ येथील शासन निर्णयान्वये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग उपकरणे खरेदीकरीता रु.३,७९,२०,०००/- पैकी रु. 
३,७९,१७,२३५/- (रक्‍कम तीन कोटी एकोणएशी लक्ष सतरा हजार दोनशे पस्तीस फक्त) इतकी रक्‍कम 
कोषागारातून संक्षिप्त देयकावर पारीत करण्याची मान्यता देण्यात आलेली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने दिनांक ३ जुले, २०१३ रोजीच्या पत्रान्वये डेक्सटॉप व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग 
युनिट खरेदी बाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करण्याबाबत गृह विभागास सूचविण्यात आलेले होते. त्यानुसार 
प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या दिनांक ५.७.२०१३ रोजीच्या बैठकीमध्ये व्हिडीओ 
कॉन्फरन्सिंग युनिट खरेदीची प्रक्रिया थांबविण्याबाबत व त्याऐवजी डेस्कटॉप व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग उपकरणे 
खरेदी करण्याचे ठरविण्यात आले. वरील बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार सन २०१२-१३ मध्ये 
कोषागारातून पारीत करण्यात आलेली अखर्चित रु.३,७९,१७,२३५/- (अक्षरी तीन कोटी एकोणऐशी लक्ष सतरा 
हजार दोनशे पस्तीस फक्त) या रकमेतून लॅपटॉप व एल.सी.डी. स्क्रीन ही उपकरणे खरेदी करण्याच्या 
प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 


राज्यातील कारागृहे व न्यायालयामध्ये व्हिडीओ डेस्कटॉप यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने वाचा-५ 
येथील शासन निर्णयान्वये मल्टिमिडिया लॅपटॉप, युपीएस खरेदी करण्याच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास यापूर्वी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सबब, आता उपरोक्त विचाराधीन प्रस्तावाच्या अनुषंगाने व्हिडीओ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.२०३/तुरुंग-२ 
कॉन्फरन्सिग सुविधा पुरविण्यासाठी २६२ न्यायालये व ३९ कारागृह विभागामध्ये ४२ ते ५० इंच स्क्रिन व आवश्‍यक 
तेथे मल्टिमिडिया लॅपटॉप खरेदी करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खरेदी शासनाच्या नियमानुसार व वाजवी दराने विहित कार्यपध्दतीनुसार करावी. ज्या 
उपकरणासाठी राज्य शासन किंवा DGSD यांचे दरकरार उपलब्ध आहे त्या दरानुसार खरेदी करण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. उपकरणांची खरेदी करतांना वस्तुंचे स्पेसीफिकेशन, दर्जा व उपयुक्तता तपासून 
घेण्याची जबाबदारी अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयाची राहील. 


3. वरील उपकरणाच्या खरेदीवरील खर्च सन २०१२-१३ मध्ये मागणी क्र. बी-५, लेखाशीर्ष २०५६, तुरुंग 
(००)(१९), तुरुंगातील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा (२०५६ ०२४२) १३, कार्यालयीन खर्च, ५२, यंत्रसामग्री व 
साधन सामग्री या लेखाशीर्षातर्गत कोषागारातून पारीत करण्यात आलेली रक्‍कम रु.३,७९,१७,२३५/- ( अक्षरी 
तीन कोटी एकोणऐशी लाख सतरा हजार दोनशे पस्तीस फक्त) मधून करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१५०११२१४२४३८९७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Jaysing L 
Pawara 


JAYSING Leone rgmec. 
Pawara क त 
म 16:24:36 
(ज. ल. पावरा) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उपमहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई, 
४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे, 
५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 
६. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१०. सर्व कारागृह अधीक्षक, 
११. कक्ष अधिकारी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१२. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
१३. निवड नस्ती (तुरुंग- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


